Reg. No.NPCITY/ 236/ 2018-20. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ४६ ] 


गुरूवार ते बुधवार , डिसेंबर २०-२६, २०१८ / अग्रहायण २९- पौष ५ , 


शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ८.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १८३ . 

अध्यक्ष , नगर परिषद , 

यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ ( १) अन्वये अंजनगाव सुर्जी शहराच्या मंजूर ( सु .) 

विकास योजनेत किरकोळ फेरबदल करण्याबाबत. 


क्र.बांध -३२० ९ - २०१८. 


अंजनगाव सुर्जी शहराची ( सुधारित) विकास योजना मा . संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेश पत्र वि . यो . -अंजनगाव सुर्जी 
( सु.)-टि.पी.व्ही.-६-७४२७, दिनांक १८-१२-१९९ २ अन्वये मंजूर केली असून ती १-३-१९९ ३ पासून अंमलात आलेली आहे . सुधारित विकास योजना 
अंतर्गत अंजनगाव सुर्जी मधील महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७( १) मधील तरतुदीस अधिन राहून अंजनगाव सुर्जी नगर 
परिषदेने दिनांक १-१२-२०१८ चे विशेष सभेतील ठराव क्रमांक ७२ नुसार खालीलप्रमाणे भागशः किरकोळ फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे. 

फेरबदलः- अंजनगाव सुर्जी शहराचे विकास योजनेप्रमाणे आरक्षण क्र . ४७ हे हायस्कुल व प्लेग्राऊंड करिता आरक्षित आहे. सदर आरक्षणाचा 
दक्षिणेकडील भाग हा अजूनपावेतो कुठल्याही उपयोगात नसून खुला पडून आहे . तेव्हा ही दक्षिणेकडील ४४००० स्क्वे . फुट जागा नगर परिषद 
कार्यालयाची नविन प्रशासकीय इमारत बांधकामाकरीता घेण्याचे ठरविले आहे . तरी आरक्षण क्र . ४७ मधून ४४००० स्क्वे . फुटचा 

दक्षिणेकडील भाग 
वगळून त्या जागी न . प . कार्यालय प्रशासकीय इमारत दर्शविण्यात यावे. 

वरील फेरबदल करीता अध्यक्ष, नगर परिषद , अंजनगाव सुर्जी यांनी तारीख घालून स्वाक्षरी केलेल्या प्रस्तावात भागशः किरकोळ फेरबदल 
दर्शविणारा नकाशा अहवालासह नगर परिषद कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत जनतेच्या अवलोकनार्थ खुला ठेवण्यात आला आहे. 


त्यावरून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ ( १) मधील तरतुदी अन्वये जाहीर करण्यात येते की , उक्त प्रस्तावित 
केलेल्या अंजनगाव सुर्जी शहराचे सुधारित विकास योजनेत भागशः किरकोळ फेरबदलबाबत काही सूचना अगर हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून तीस दिवसाचे आत नगर परिषद , अंजनगाव सुर्जी कार्यालयात लेखी स्वरुपात सादर 
कराव्यात म्हणजे उपरोक्त भागशः किरकोळ बदलाचे आक्षेप शासनाकडे सादर करण्यापुर्वी प्राप्त सूचना आक्षेपाचा विचार करण्यात येईल . 


अॅड . कमलकांत लाडोळे , 


अध्यक्ष , 


अंजनगाव सुर्जीः 
दिनांक १० डिसेंबर २०१८ . 


नगर परिषद , अंजनगाव सुर्जी. 


अ.-एक- अ -१ ( १८६ ९) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २०-२६ , २०१८/ अग्रहायण २९- पौष ५ , शके 


१ ९ ४० 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . १८४ . 

BY PRESIDENT,MUNICIPAL COUNCIL 
Minor Modification in Sanctioned Development Plan of Anjangaon Surji under Section 37 ( 1) of 

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


No. Const - 3209-2018. 

The (revised ) Development Plan of Anjangaon Surji Town has been sanctioned by the Director of Town Plan 
ning, Maharashtra State, Pune Notification No. TPV -6-7427 , Dt. 18-12-1992 and came into force w.e.f. 1-3-1993 . 

The Municipal Council Anjangaon Surji vide its Special Meeting Resolution No. 72, Dt. 1-12-2018 has decided 
to affectminor modification in the Sanctioned (Revised ) Development Plan of Anjangaon Surji Town , binding with the 
provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 Section 37 ( 1) is as under. 

Modification :-As per Town Development Plan of Anjangaon Surji Reservation No. 47 is reserved for High 
School and Playground . The southern part of mentioned reservation is open , till it is in no use , So it is decided to 
construct New Administrative Building of Municipal Council on 44000 sq . feet area on its southern part of 
reservation . Therefore, to show New Administrative Building ofMunicipal Council by eradicating 44000 sq . feet 
area from southern side of reservation . 

The Plan showing the above proposed minor modification signed and dated by the President,Municipal Council, 
Anjangaon Surji is kept in the office of the Municipal Council on working days during office hours for inspection by 
the public . 

Now , in pursuance of the Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , it is hereby 
notified that any person having any objections or suggestion in respect of the same minor modification to the said 
Development Plan may submit the same in written to the Municipal Council Anjangaon Surji within a period of 
30 days from the date of publication of this modification in Maharashtra GovernmentGazette. The objections and 
suggestions, if any, would be considered before sending the puroposal to the Government for approval. 


Anjangaon Surji : 
Dated the 10th December 2018 . 


ADV. KAMALKANT LADOLE, 

President , 
Municipal Council, Anjangaon Surji. 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ. क्र . १८५ . 

अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ (१ ) अन्वये अंजनगाव सुर्जी शहराच्या मंजूर ( सु .) 

विकास योजनेत किरकोळ फेरबदल करण्याबाबत. 


क्र . बांध -३२१०-२०१८. 


अंजनगाव सुर्जी शहराची ( सुधारित ) विकास योजना मा . संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेश पत्र वि . यो . अंजनगाव सुर्जी 
( सु .)-टि.पी.व्ही .-६-७४२७, दिनांक १८-१२-१९९ २ अन्वये मंजूर केली असून 

ती १-३-१९९ ३ पासून 

अंमलात आलेली आहे . सुधारित विकास योजना 
अंतर्गत अंजनगाव सुर्जी मधील महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७( १) मधील तरतुदीस अधिन राहून अंजनगाव सुर्जी नगर 
परिषदेने दिनांक १-१२-२०१८ चे विशेष सभेतील ठराव क्रमांक ७३ नुसार खालीलप्रमाणे भागशः किरकोळ फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे. 


फेरबदलः - आरक्षण क्र .४ दुकान केंद्राची जागेमधील दक्षिणेकडील पूर्व-पश्चिम भागातील जागेत पशुवैद्यकीय दवाखान्याचे इमारतीचे बांधकाम 
करावयाचे ठरविले आहे . सदर आरक्षणातील दक्षिणेकडील पुर्व-पश्चिम जागा एकूण १०,००० चौ . फुट जागा आ . क्र . ४ मधून वगळून त्या जागी 
पशुवैद्यकीय दवाखाना म्हणून दर्शविण्यात यावे असे सूचविते. 


वरील फेरबदलाकरीता अध्यक्ष, नगर परिषद , अंजनगाव सुर्जी यांनी तारीख घालून स्वाक्षरी केलेल्या प्रस्तावात भागशः किरकोळ फेरबदल 
दर्शविणारा नकाशा अहवालासह नगर परिषद कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत जनतेच्या अवलोकनार्थ खुला ठेवण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २०-२६ , २०१८ / अग्रहायण २९- पौष ५, शके १ ९ ४० 


३ 


त्यावरून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ (१) मधील तरतुदी अन्वये जाहीर करण्यात येते की , उक्त प्रस्तावित 
केलेल्या अंजनगाव सुर्जी शहराचे सुधारित विकास योजनेत भागशः किरकोळ फेरबदलबाबत काही सूचना अगर हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून तीस दिवसांचे आत नगर परिषद , अंजनगाव सुर्जी कार्यालयात लेखी स्वरुपात सादर 
कराव्यात म्हणजे उपरोक्त भागशः किरकोळ बदलाचे आक्षेप शासनाकडे सादर करण्यापुर्वी प्राप्त सूचना आक्षेपाचा विचार करण्यात येईल . 


अंजनगाव सुर्जीः 
दिनांक १० डिसेंबर २०१८ . 


अॅड . कमलकांत लाडोळे , 

अध्यक्ष , 
नगर परिषद , अंजनगाव सुर्जी. 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १८६ . 

BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 
Minor Modification in Sanctioned Development Plan of Anjangaon Surji under Section 37 ( 1) of 

Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
No.Const - 3210-2018. 

The (revised ) Development Plan of Anjangaon Surji Town has been sanctioned by the Director of Town Plan 
ning,Maharashtra State, Pune Notification No. TPV -6-7427 , Dt. 18-12-1992 and came into force w.e.f. 1-3-1993 . 

The Municipal Council, Anjangaon Surji vide its Special Meeting Resolution No. 73 , Dt. 1-12-2018 has decided 
to affectminormodification in the Sanctioned (Revised ) Development Plan of Anjangaon Surji Town, binding with the 
provision ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 Section 37 ( 1) is as under. 

Modification :—Municipal Council has decided to reserve East -West Site at South of Shopping Center Reser 
vation No. 4 for Veterinary Hospital For this purpose Municipal Council has decided to eradicate 10,000 sq . feet area 
for Veterinary Hospital from the mentioned reservation . 

The Plan showing the above proposed minormodification signed and dated by the President,Municipal Council, 
Anjangaon Surji is kept in the office of the Municipal Council on working days during office hours for inspection by 
the public . 

Now , in pursuance of the Section 37 ( 1 ) of theMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , it is hereby 
notified that any person having any objections or suggestion in respect of the same minormodification to the said 
Development Plan may submit the same in written to the Municipal Council, Anjangaon Surji within a period of 
30 days from the date of publication of this modification in Maharashtra Government Gazette. The objections and 
suggestions, if any, would be considered before sending the proposal to the Government for approval. 


Anjangaon Surji : 
Dated the 10th December 2018 . 


ADV. KAMALKANT LADOLE , 

President, 
Municipal Council, Anjangaon Surji . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR 
SHANKAR GAIKWAD , PRINTED ATGOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES ,NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


